सहायक अभियंता sea उप विभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) यांची बदलीने नियुक्ती/ 
'पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.२५/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- २६ फेब्रुवारी,२०२४. 


शासन Bea :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 
व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उप विभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गातील अभियंत्यांची त्यांच्या विनंतीनुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने 
नियुक्‍ती/पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र भियंत्यांचे नाव व॒। सध्या कार्यरत असलेले बदलीने नियुक्तीचे अभिप्राय 

पदनाम ठिकाण ठिकाण 

| १_| २ ३ PB 4 

7  श्री.दुर्गादास बाबुराव | उप अभियंता, सार्वजनिक | उप अभियंता, मार्ग प्रकल्प | बदळी अधिनियमातील 
कुलकर्णी, उप | बांधकाम प्रकल्प | उप विभाग क्र.७, पुणे या। कलम v4) नुसार रिक्‍त 
विभागीय अधिकारी. । उपविभाग क्र.२ पुणे. रिक्‍त पदी. पदी. 

२. श्रीम.प्रगती मनोज | उप अभियंता, जागतिक | उप अभियंता, सार्वजनिक | बदली अधिनियमातील 
नाईक (लग्नापूर्वीचे बँक प्रकल्प उपविभाग | बांधकाम उपविभाग, कुही | कलम ४(५) नुसार Rat 
नाव प्रगती LAAT माटे), | क्र.२, नागपूर. या रिक्‍त पदी. पदी. 
सहायक अभियंता 
श्रेणी-१. 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर नियुक्‍ती/पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांस आपल्या 
नवीन नियुक्तीच्या जागी तात्काळ हजर करून घ्यावे. तसेच, संबंधीत अभियंत्यांस कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
करण्यात आळे व नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doser2.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडी त्वरित कळवावे. 


३. वरील अभियंत्यांची विनंतीनुसार बदली असल्याने, त्यांना प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार 
नाही. 

४. संबंधीत अभियंत्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 
प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय 
डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.२५/सेवा-२ 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ 
चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तमंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१८००२३२९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO ९-॥॥९६ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d598800bebSed37ae09d78F1f05921827 123426ec3977a7476478ce183b 
979d, pi 


VASANTRAO KHARKE ‘itis ert cigaemnnn 
(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 

२. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां), मंत्रालय, मुंबई. 

३. अ.मु.स.(सा.बां.वि./सचिव(रस्ते)/सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि.मंत्राळय, मुंबई. 

४. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर/पुणे. 

५. सर्व संबंधीत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ. 
सर्व संबंधीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधीत अधिकारी (ई-मेल द्वारे). 
कार्यासन सेवा-२, संग्रहार्थ. 


eon SG MM 


